आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षात जिल्हा व इतर मार्ग 
(राज्यस्तर योजना) (लेखाशीर्ष ५०५४ 
५११७)योजनेंतर्गत निधी वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का-६ 
मादाम कामा रोड, महात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११ फेब्रुवारी,२०२२ 


वाचा - 
१. शासन निर्ण वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.२४.०६.२०२१. 
दि.१४.१०.२०२१ 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय, समक्रमांक दि.०२.११.२०२१ 
३. आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.सारस्ते ११२१/प्र.क्र.८१/का-५ 


प्रस्तावना 
आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२१-२२ करीता मागणी क्र. टी-६, ५०५४, मार्ग व पुल यावरील 


भांडवली खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ०४- जिल्हा व इतर मार्ग, ७९६- जनजाती क्षेत्र 


उपयोजना, (09) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०७) जिल्हा व 


इतर मार्ग ( राज्यस्तर योजना ) ( ५०५४ ५११७ ), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी आदिवासी 


उपयोजना क्षेत्रातील रस्ते व पुलांकरिता सन २०२१-२२ या वर्षात रु. ३००००.०० लाख इतका निधी 


अर्थसंकल्पित आहे. यापुर्वी संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये रु.९०००.०० लाख इतका निधी 


वितरीत करण्यात आला आहे. आता संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीवरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त 


विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या 


निधीच्या मर्यादेत उर्वरीत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-६ मधील जिल्हा व इतर मार्ग (राज्यस्तर योजना) 


(५०५४ ५११७), ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली आदिवासी क्षेत्रातील रस्ते व पुलांच्या सोबत 


जोडलेल्या भौतिकदृष्टया Goo टक्के पूर्ण झालेल्या /प्रगतीपथावरील एकुण १४५ कामांकरिता संबंधित 


नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, निहाय खालील तक्त्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


दर्शविल्यानुसार रु.६०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र जिल्हा कामांची वितरीत करण्यात नियंत्रक अधिकारी 
संख्या येत असलेला निधी 
शि नाशिक २९ १३०१.४५ | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, नाशिक 
२ धुळे ३४ ४७७.१४ 
डी गडात oe २२३१-३२ | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
एकुण धुळे, ७८ २७०८.४६ मंडळ, धुळे 
मंडळ 
४ पालघर ६ ५४.६७ | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, ठाणे 
दु नांदेड ष्‌ ४२५.०० 
ह हिंगोली शिका ८२.०० | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
एकुण नांदेड, & ४७७.०० मंडळ, नांदेड 
मंडळ 
७ यवतमाळ षु १८०.०० | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, यवतमाळ 
८ अमरावती 1 ६६.०० | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, अमरावती 
९ पुणे शिडे १ ५५६.०२ | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, पुणे 
णं ० गडचिरोली द ४९१.४ | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, गडचिरोली 
शं q| अहमदनगर ३ १६५.०० | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, अहमदनगर 
एकुण एकत्रित १४५ ६०००.०० 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


२. 


सदरील निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला असुन सदर निधीचे 


वितरण हे पुढील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे:- 


१) 


सन २०२१-२२ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज भाग-३ परिशिष्ट*ड”मध्ये कामे समाविष्ट असल्याची 
खातरजमा करुनच सोबतच्या विवरणपत्रातील सन २०२०-२१ पर्यंतच्या कामांवरच व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेतच सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२२ पुर्वी खर्च करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांनी घ्यावी. 

सोबतच्या यादीत नमुद केल्याप्रमाणे कामनिहाय निधी खर्च करण्यात यावा, यामध्ये कोणत्याही प्रकारे 
बदल करण्यात येऊ नयेत. सदर तरतुदींमध्ये काही अपरिहार्य कारणास्तव बदल करणे आवश्यक 
असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव सविस्तर कारणमिमांसेसह शासनास सादर करावा. 

संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांचेकडून मागणीनुसार भौतिकदृष्टया १०० टक्के पुर्ण झालेल्या तसेच 
प्रगतीपथावर असलेल्या कामांच्या प्रलंबित देयकाची अदायगी करण्यासाठी सदरचा निधी वितरीत 
करण्यात येत असल्याने प्रस्तुत १४५ कामांसाठीच सदर निधीचे विनियोजन करण्यात यावे. 

भौतिक व आर्थिकदृष्टया पुर्ण झालेली रस्त्यांची कामे सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाज भाग- 
3 परिशिष्ट “ड” मधुन वगळण्यासाठीचा विहीत प्रस्ताव तात्काळ शासनास सादर करावा. तसेच 
सदर कामे BEAMS प्रणालीवरुन वगळून त्याची माहिती शासनास सादर करावी. 

संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी सदरची तरतुद शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग 
क्र.टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५ दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रातील कामांवरच खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच सदरची तरतूद खर्च करतांना शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.टिएसपी- 
२००३/प्र.क्र.१०१/का-६, दिनांक २६ जुले, २००४ व टिएसपी-२००५/प्र.क्र.४९/का-६, दिनांक १० 
नोव्हेंबर, २००५ मधील अटींचे कटाक्षाने पाळन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र माहे,मे २०२२ पर्यंत शासनास सादर करण्यात यावे. 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


३. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयांनुसार प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०९१२५९०२८७२४ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4acOedf3f2 
6९69625 


pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 
rialNumber=CA98EFAC3 17508AB9B5820B47955BC1BABB173F20D 
25ABD816ED91 A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 
Date: 2022.02.11 13:56:34 +05'30 
(रविंद्र दि औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
9 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपुर/अमरावती. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर / गडचिरोली/ अमरावती/ यवतमाळ/ पुणे / 
नांदेड/ ठाणे/ धुळे/ नाशिक 

संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प . 


१०) कार्यासन अर्थ-१९/व्यय-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१) कार्यासन-५ , आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२) निवड नस्ती कार्यासन -६ (अर्थसंकल्प शाखा), आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का-६,दि.११/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नाव प्र.मा.किंमत | निधी वितरण 
पिं २ 3 a 
नाशिक 
१ | वरवंडी ते बगडु रस्ता ग्रामा-१७ चे बांधकाम करणे. ता. देवळा ३०.०० ३०.०० 
पिपळगांव ते खळकतळे रस्ता ग्रामा-७ पासुन खुटेवाडी रस्ता बांधकाम करणे. 
Q १००.०० (90.0० 
ता. देवळा जि. नाशिक 
माळेगांव बु ते आंबापाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे. कि.मी. ०/०० ते १/५०० 
3 Yo.00 ७०.०० 
ता.कळवण ग्रा.मा. १५७ 
é प्रजीमा ५ ते मालगव्हाण टेटपाडा अहमदगव्हाण रस्ता( इजिमा१३६किमी मलहा = 
9/400 जव ५/०० ची सुधारणा करणे , रद 
रा.मा. ९५३ चिखली ते रोटी रस्ता बांधकाम करण कि.मी. १/०० ते ३/०० ता. 
षु २५.०० २५.०० 
सुरगाणा 
प्रजिमा-४७ ते खेडगांव हरिजन वस्ती रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-१३० किमी 
& 30,00 3०.०० 
०/०० ते १/५०० ता. कळवण जि. नाशिक 
७ । रामा २७ते नवीबेज बगडु पिळकोज रस्ता बांधकाम करणे ग्रामा ४२ ता.कळवण ५०.०० ५०.०० 
प्रजिमा ८ ते चंनकापुर जामशेत रस्त्याचे बांधकाम करणे १००.०० १००.०० 
जयपुर फाटा ते जयपुर रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-१२ किमी ०/५०० ते 
९ २५.०० २५.०० 
१/५०० ता. कळवण 
भिमकेत नवापाडा रस्ता किमी ०/१०० वर लहान पुलाचे बांधकाम करणे. ता. 
qo 400,00 900,00 
सटाणा 
११ | गौतमनगर ते फुलेनगर रस्त्यावर (ग्रामा-७9५) लहान पुलाचे बांधकाम करणे. १००.०० १००.०० 
साल्हेर तताणी Sra रस्ता प्रजिमा-४७ किमी ०/६०० ते १/४०० चे 
१२ : 30,00 ३०.०० 
बांधकाम करणे. ता. सटाणा जि. नाशिक 
१३ | मोहळांगी पुलाचे पोहाचे रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. सटाणा जि. नाशिक ५०.०० ५०.०० 
वाघंबा ते अलियाबाद रस्ता ग्रामा-२१ किमी ५८/१५० ते ६०/०० चे बांधकाम 
१४ 400,00 900,00 
करणे. 
साल्हेर भिकारसोंडा सावरपाडा केळझर रस्ता प्रजिमा-१५२ किमी २/०० ते 
१५ | २/७०० मध्ये कल्वट व संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे. ता. सटाणा जि. ३५.०० ५.०० 
नाशिक 
तिळवण सरवर दहिदुले रस्ता प्रजिमा-१४९ किमी ९/१०० मध्ये स्लॅब ड्रेन व 
१६ 9 गिता ५०.०० १०.०० 
संरक्षक भिंत बांधणे. ता. सटाणा जि. नाशिक 
कातरवेल ते भिलाटीपाडा जोड रस्त्याचे किमी ०/०० ते १/०० मध्ये 
१७ ; ५०.०० ५०.०० 
मजबुतीकरण व बांधकाम करणे. ग्रामा-१९८ ता. सटाणा जि. नाशिक 
4 जामनेस पाडा ते कादयाचा मळा रस्ता किमी ०/०० ते 2/4oo संरक्षक भिंत र ane 
. § 0,00 40 
बांधकामासह रस्ता बांधकाम करणे. ता. सटाणा j 
१९ | गोळवाड ते शेरवड भवानी रस्त्यावर लहान पुल बांधणे ग्रामा १६२ ता.सटाणा १८०.०० ११०.०० 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का-६,दि.११/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नाव प्र.मा.किंमत | निधी वितरण 
| १_| २ ३ 1 ok | 
भिलवाड ते वडाखेल पाताळवाडी रस्ता ATAT-9 किमी 9/300 मध्ये स्लॅब ड्रेन व 
२० : भिंतीचे बां ५०.०० ५०.०० 
संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे. 
oars ते मांगीतुंगी पायथा रस्ता ग्रामा-१३६ किमी ०/०० ते ०/३०० मध्ये 
२१ : Ara a ५०.०० २५.०० 
संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे. ता. सटाणा 
शेवरे ते देवठाणदिगर रस्ता ग्रामा-७१ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये संरक्षक 
२२ Araai : ८०.०० ९०.०० 
धणीसह बांधकाम करणे. 
तिळवण सरवर दहिंदुले रस्ता प्रजिमा-१४९ किमी ६/७०० मध्ये स्लॅब कल्वहर्ट 
२३ ; तनया ४०.०० ४०.०० 
व संरक्षक भिंत बांधणे. ता. सटाणा जि. नाशिक 
२४ | जाडते गव्हाणेपाडा रस्ता बांधकाम करणे. ता. सटाणा जि. नाशिक ५०.०० २५.०० 
तिळवण सरवर दहिदुले रस्ता प्रजिमा-१४९ किमी ९/४०० मध्ये kid ड्रेन व 
२५ र्‍ पिता ५०.०० ५०.०० 
संरक्षक भिंत बांधणे. ता. सटाणा जि. नाशिक 
तिळवण सरवर दहिंदुले रस्ता प्रजिमा-१४९ किमी ८/२०० मध्ये स्लॅब ड्रेन व 
२६ . fia ai ५०.०० ४५.०० 
संरक्षक भिंत बांधणे. ता. सटाणा जि. नाशिक 
ककाणे ते ककाणेपाडा रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-१३३ किमी ०/०० ते 
२७ ३०.०० १०.०० 
१/०० ता. कळवण जि. नाशिक 
भेडी ते देवरे वस्ती रस्ता बांधकाम करणे. इजिमा-१४५ किमी १/०० ते २/०० 
QC २५.०० १५.०० 
ता. कळवण 
हरणबारी हतनुरी ते मोहोळांगी रस्ता ग्रामा-१०० वर लहान पुलाचे बांधकाम 
२९ ८०.०० १०.०० 
करणे. 
२९ एकुण नाशिक जिल्हा १८२०.०० १३०१.४५ 
धुळे 
7 गांगेश्वर ते देगांव रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-९२ कि.मी. 2/00 ते 3/00 ची Fis aes 
सुधारणा करणे | न 
रामा-१४ ते म्हाळयाचापाडा रोड ग्रामा २७ कि.मी. १/५०० ते ५/५०० ता. साक्री 
२ ४०.०० ०.७० 
जि.धुळे 
३ | पिंपळपाडा महुपाडा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा-५० ता.साक्री जि. धुळे ३०.०० ०.३४ 
पिपळनेर चिकसे इजिमा-६२ ची सुधारणा करणे किमी १/०० ते ३/५०० 
8 ४०.०० ०.२५ 
ता.साक्री जि. धुळे 
नवापाडा पिजारझाडी कोडाईबारी रस्ता इजिमा-५८ किमी ३/७०० ते ५/०० ची 
4 २५.०० ०.७५ 
सुधारणा करणे ता.साक्री जि. धुळे 
६ | खुडाणे ते जांभीर इजिमा १६ किमी ०/०० ते १/०० ची विशेष दुरुस्ती करणे ३०.०० ०.८० 
७ | प्रजिमा ३७ ते केवडीपाडा रस्त्याची सुधारणा करणे ता.साक्री जि.धुळे इजिमा- १५.०० ०.४० 


२५ 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का-६,दि.११/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नाव प्र.मा.किंमत | निधी वितरण 
a 2 3 |p 8 | 
पानखेडा ते रामा १४ ला जोडणारा रस्त्याची सुधारणा करणे ग्रामा २३ ता. 
८ साक्री धुळे १५.०० ०.१२ 
साक्री जि. 
g | Tar ते इजिमा-२५ खैरखुंटा झाकराईंबारी किमी 2/00 ते ४/०० रस्त्याची तर bai 
सुधारणा करणे ता.साक्री दट न 
१० । छोटा लघडवळ ते प्रजिमा २९ रस्ता ग्रामा २०६ चे बांधकाम करणे ता.साक्री ४०.०० २०.०० 
धवळीविहीर ते झंझाळे रस्ता ग्रामा १११ किमी ०/०० ते २/०० चे बांधकाम 
११ ४०.०० २५.०० 
करणे ता.साक्री 
प्रजिमा-३७ ते शहोदवडदेवी रस्त्याचे बांधकाम कारणे. ग्रामा-१५७ किमी ०/४०० 
१२ ४०.०० २५.०० 
ते २/०० ता. साक्री 
प्रजिमा-३७ ते चावडीपाडा महुपाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-१२३ किमी 
93 30,00 २०.०० 
०/०० ते २/०० ता. साक्री 
बोफखेल ते GAAS रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-७७ किमी o/oo ते 
१8 साक्री २०.०० १३.५० 
१/३०० ता. साक्री 
प्रजिमा-३७ ते मावचीपाडा काठीपाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-9६ किमी 
a4 ४०.०० २७.०० 
०/०० ते ३/०० ता. साक्री 
रामा-१४ ते बर्डीपाडा केळपाडा रस्ता ग्रामा-८१ चे बांधकाम करणे. किमी ०/०० 
१६ २०.०० १३.०० 
ते ३/०० ता. साक्री 
रामा-१४ ते पापडसोंडा रस्ता ग्रामा-२३० किमी ०/०० ते २/०० चे बांधकाम 
१७ ३०.०० २०.५० 
करणे. ता. साक्री 
वार्सा बोपखेल रस्ता ग्रामा-9७ किमी ०/५०० मध्ये पांझरा नदीळगत संरक्षण 
१८ गवती ३०.०० ११.६४ 
भिंत a. साक्री. 
प्रजिमा-३० ते शिवखटयाळ चिचपाडा सुरज्यामाळ रस्ता ग्रामा-१२९ चे 
98 area Bett = ४०.०० ११.१७ 
बांधकाम .ता. साक्री 
वार्सा सिताडीपाडा काळंबा रस्ता ग्रामा-१२२ किमी ०/०० ते २/०० चे बांधकाम 
२० ३०.०० २०.०० 
करणे. ता. साक्री. 
रामा-१४ ते वाकी रस्ता ग्रामा-७४ किमी ०/०० ते २/०० चे बांधकाम करणे. 
२१ ४०.०० २५.०० 
ता. साक्री 
< रामा-७ ते कडयाळे पापडसोंडा रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-२२ (उर्वरित : ai 
0,00 Go 
कामे) किमी o/oo ते 9/300 ता. साक्री : 
इजिमा-५९ ते चारणकुडी वनदेव जिल्हा हद्द रस्त्याचे बांधकाम करणे. 
२ 3 षु 0,00 3 २.०० 
ता. साक्री. 
प्रजिमा-३७ ते ]ोंदवड गांव ते फॉरेस्ट हद्द पर्यंतचा रस्त्याचे बांधकाम करणे. 
२४ | ग्रामा-१५७ किमी ०/७०० ते २/५०० ता. साक्री ५०.०० ३०.०० 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का-६,दि.११/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लळाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नाव प्र.मा.किंमत | निधी वितरण 
ha 2 3 p= ९: :| 
बोपखेल ते डांगशिरवाडे रस्ता ग्रामा-२३ किमी ०/०० ते ४/०० चे बांधकाम 
२५ ५०.०० 39.00 
करणे. ता. साक्री 
प्रजिमा-३3 ते दरीपाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-४९ किमी ०/०० ते 
२६ २०.०० १३.०० 
१/५०० ता. साक्री 
चरणमाळ ते आमलीसोडा रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-१२० किमी ०/०० ते 
२७ १५.०० १२.५० 
२/०० 
रामा-१४ ते गव्हाळीपाडा रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-१६५ किमी ०/०० ते 
२८ १५.०० १५.०० 
२/०० 
3 प्रजिमा-३४ ते हनुमंतपाडा रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-१५५ किमी ०/०० ते seas as 
Be 4, > 
राईनपाडा ते निळघोटीपाडा रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-२५४ किमी ०/०० ते 
३० १५.०० १२.०० 
२/०० 
: प्रजिमा-३४ ते राईनपाडा रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-१४३ किमी o/oo ते & a 
ere) ete) 
3 २6 4 
३२ ।रा.म.६ते कालदर रस्ता ग्रामा-६९ चे बांधकाम करणे. ता. साक्री जि. धुळे ३५.०० २२.०० 
ठर रामा-६ ते मालगनगांव बोडकीफळी रस्ता किमी ०/०० ते ३/०० दरम्यान रस्ता ह; ne 
a .00 .00 
बांधकाम करणे. : 
३४ | खरडबारी-कोंडाईबारी जोडरस्ता बांधणे. १५.०० १२.०० 
३४ एकुण धुळे जिल्हा १००५.०० ४७७.१४ 
नंदुरबार 
: आहवा रायपुर सावरट खांडबारा रस्ता रामा ९ किमी १०५/८०० वर लहान ne me 
पुलाचे बांधकाम करणे. : i 
२ | कारेघाट ते गुजरात राज्य सिमेपर्यंत रस्ता तयार करणे ता.नवापूर जि.नंदुरबार २५.०० २५.०० 
३ | रतनपाडा गाव अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे २०.०० २०.०० 
४ | अस्तंबा सोपील अंबापाडा ते नकटयादेव पर्यत रस्त्याची सुधारणा करणे. ६०.०० ६०.०० 
५ | नेंदवन सावरपाडा ते नेंदवान खु.पर्यंत रस्त्याची सुधारणा करणे ४०.०० ४०.०० 
६ । अस्तंबा बाराअंबाडा ते सापडपाडा पर्यंत रस्त्याची सुधारणा करणे ४०.०० ४०.०० 
७ |। नेंदवान पाटीलपाडा फेरंग्या ते नेंदवान खु पर्यंत रस्त्याची सुधारणा करणे ४०.०० ४०.०० 
इजिमा ९ पासून तोबडबारा सापडापाडा माकडसेपा महुपाडा अस्तंबा रस्त्याचे 
& : : : 240.00 240.00 
बांधकाम व पुल कम बंधारा बांधणे किमी 0/00 ते ७/०० 
रामा ८ पासून काकरपाटी चितार पाडली रामसल्ला बोरकीचा पाडा रस्त्याची 
९ | सुधारणा व ARAM बांधकाम करणे किमी. ०/०० ते ७/०० २५०.०० २५०.०० 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का-६,दि.११/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नाव प्र.मा.किंमत | निधी वितरण 
[evi | २ ३ aa 
धडगांव पालखा चुलवड सीता तलाई असली अस्तंबा शासकीय आश्रमशाळा 
१० aa 930.00 930.00 
असली ते माथा असली पर्यंत रस्ता सुधारणा करणे. 
अस्तंबा सोपळीआंबा बाराआंबा ते तोबाडवारापाडा पर्यंत (७ कि.मी.) रस्ता 
i pd ese वा ति ere ७७.०० ७७.०० 
, Si करणे ता. 
धडगांव कोठार तळोदा रस्त्यापासून कारपाटी चित्तार रामसल्ला पाडामुंड 
१२ का रा कशा ८०.०० ८०.०० 
बोरकीपाडा रस्त खडीकरण व डांबरीकरण करणे.ताधडगाव 
io अस्तंबा सोपिलआंबा सापडापाडा बाराआंबा ते तोबडबारापाडा पर्यंत रस्त्यावर ee a 
ठिकठिकाणी Mass बांधणे ता.धडगांव ह ह 
व हळदाणी ते विसरवाडी रस्ता प्रजिमा ६३वरील कि.मी.१५/८०० पुलाचे बांधकाम हा ae 
20 80 
करणे ता.नवापूर 
१५ | बोकळमाळ (बोरपाडा) रस्ता तयार करणे २/०० कि.मी. ता.नवापूर २०.०० ९.९० 
क. (TS वडफळी रोडा ग्रामा ३२ किमी १/५०० ते ३/८०० पर्यंत सुधारणा करणे वला र 
ता.नवापूर ग | 
१७ | रामा५ वडफळी रोडा ग्रामा ३२ किमी २/२०० ते ४/२५० पर्यंत सुधारणा करणे : ad 
0,00 : 
ता.नवापूर उ 
शेही ते वडफळी रस्ता ग्रामा-६५ वर पुलाचे बांधकाम करणे. ता. नवापुर जि. 
Ke ; 400,00 ४५.०० 
नंदुरबार 
प्रजिमा-२९ ते खेकडा चिकारीफळी रस्ता ग्रामा-२५ चे बांधकाम करणे. ता. 
१९ ५५.०० ५५.०० 
नवापुर 
प्रजिमा-२९ ते कारेघाट टेलर फळी लक्कडकोट रेल्वे स्टेशन रस्ता बांधकाम 
२० . ४५.०० ४५.०० 
करणे. ता. नवापुर जि. नंदुरबार 
प्रजिमा-२९ लक्कडकोट टेंभरीफळी ग्रामा-१०७ किमी ०/०० ते २/०० चे 
२१ नि 34.00 34.00 
बांधकाम करणे. ता. नवापुर 
२२ । रामा क्रं.६ ते अंबाफळी बंधारफळी पर्यंत रस्ता बांधकाम करणे. ता. नवापुर ४५.०० ४५.०० 
२३ | रामा-६ते गंगापुर ते नानगीपाडा ग्रामा-१ वर बांधकाम करणे. ता. नवापुर ६५.०० ६५.०० 
रामा-६ ते गंगापुर ते अंटीपाडा रस्त्यावर गंगापुर गावाजवळ लहान पुलाचे 
२४ |_. ६५.०० ६५.०० 
बांधकाम करणे. ता. नवापुर 
इजिमा-६३ ते केलपाडा ते महालकडु रस्ता ग्रामा-३८ वर संरक्षण भित बांधणे. 
२५ नवापुर २८.०० २८.०० 
ता. नवापुर 
२६ | दुधवे नेसु नदी पर्यत रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-१६९ ता. नवापुर ४५.०० ४५.०० 
Be खोकसे कामोद चिंचपाडा बंधारे ते चंदापुर रस्ता प्रजिमा-२६ किमी 29/200 वर ai a 
: भिंत बांधणे moje) moze) 
संरक्षण भिंत बांधणे. ता. नवापुर न 
२८ | रामा-९ ते निजामपुर रस्ता ग्रामा-११ किमी १/४०० ते २/०० चे बांधकाम करणे. १०.०० १०.०० 
२९ । प्रजिमा-२८ मंदिराकडे जाणारा रस्ता ग्रामा-१६८ किमी ०/०० ते १/२०० चे ४०.०० ४०.०० 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का-६,दि.११/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नाव प्र.मा.किंमत | निधी वितरण 
ha | 2 3 j= = | 
बांधकाम करणे. ता. नवापुर 
दुधवे हनुमान मंदिर ते नदीकडे जाणारा रस्ता ग्रामा-१६९ किमी ०/०० ते 
३० : ४०.०० ४०.०० 
१/५०० चे बांधकाम करणे. ता. नवापुर 
प्रजिमा-२८ नवागांव ते चंदापुर ग्रामा-१०० वर संरक्षण भितीचे बांधकाम करणे. 
34 १५.०० १५.०० 
ता. नवापुर 
३२ । रामा-९ते निजामपुर करंजाळी रस्ता ग्रामा-११ चे बांधकाम करणे. ता. नवापुर २५.०० २५.०० 
३३ | अंजने ते जामदा रस्ता ग्रामा-४५ वर स्लॅंबड्रेनचे बांधकाम करणे. ता. नवापुर ५०.०० ५०.०० 
बिलबारा ते दुधवे रस्ता ग्रामा-१०२ किमी ०/०० ते १/५०० मजबुतीकरण 
२४ : ४०.०० 80,00 
डांबरीकरण करणे. ता. नवापुर 
३५ | कोठली ते कटासखाई रस्त्याचे बांधकाम करणे. ता. अक्कलकुवा ५०.०० ५०.०० 
इजिमा-४० खटासखाई ते कोठली रस्ता किमी ०/०० ते २/०० चे बांधकाम 
३६ २५.०० २५.०० 
करणे. ता. अक्कलकुवा 
कटासखाई ते ओहवा रस्त्याचे बांधकाम करणे व जलनिस्सारणाचे कामे करणे. 
30 30.00 30,00 
किमी ०/०० ते १/०० इजिमा-८ ता. अक्कलकुवा 
क मोरखी ते टोकनपिपरी रस्त्याचे बांधकाम करणे व जलनिस्सारणाचे कामे गलत रा 
करणे. किमी ०/०० ते ४/०० ग्रामा-१०५ ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार र । 
डु तिनखुण्या ते मोरखी रस्त्याचे बांधकाम करणे व जलनिस्सरणाचेकामे करणे व डर 
र .00 .00 
किमी ०/०० ते ३/०० इजिमा-४० ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार र 
दहेलघाट ते कुसुमवाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे. किमी ०/०० ते १/०० ता. 
४० ३०.०० ३०.०० 
अक्कलकुवा 
इजिमा-४० वालंबा रा ते चपलाईपाडा रस्ता बांधकामकरणे किमी ०/०० ते 
४१ ३५.०० ३५.०० 
२/०० ता. अक्कलकुवा 
४२ | ग्रामा-९९ते बैटी देवीपाडा रस्ता बांधकाम करणे. ता. अक्कलकुवा २०.०० २०.०० 
इजिमा-४० मोगरा ते माजनमालपाडा रस्ता किमी ०/०० ते २/०० रस्त्याचे 
8३ : 24.00 २५.०० 
बांधकाम करणे. ता. अक्कलकुवा 
ओहवा ते सरपंचपाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे व जलनिस्सारणाचेकामे करणे 
SY 440,00 440,00 
किमी ०/०० ते ४/०० इजिमा-४० ता. अक्कलकुवा 
| ४४ | एकुण नंदुरबार जिल्हा २३७८.४० २२३१.३२ 
पालघर 
q । आपटी ते चगडीपाडा रस्ता डांबरीकरण करणे २०.०० २०.०० 
; आलोंडे मोहो सावरोली ब्राम्हणगाव रस्ता रुंदीकरणासह डांबरीकरण करणे ids eee 


किमी ०/०० ते २/०० ता. विक्रमगड 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का-६,दि.११/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नाव प्र.मा.किंमत | निधी वितरण 
a 2 3 fe | 
Ad कावले WA जोडणारा शिवगोरक्षनाथ मठ रस्ता रुंदीकरणासह 
३ eee a य ४०.०० ९.९२ 
डांबरीकरण करणे ता. विक्रमगड 
SASS! कोकणीपाडा ते वांगणपाडा ते दिवेपाडा SRA रस्ता रुंदीकरणासह 
४ | डांबरीकरणव संरक्षक भित बांधणे कि.मी. ०/०० ते १/५०० ता. विक्रमगड ४०.०० २.६४ 
भाग-१ 
५ | SQA फणसपाडा मोहो रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. विक्रमगड ४०.०० ६.३३ 
६ | वेहेलपाडा ते घोंडीपाडा डांबरीकरण करणे २०.०० ७.८० 
एकुण पालघर जिल्हा २००.०० ५४.६७ 
नांदेड 
हदगांव तालुकयातील गतवाडी ते चिकाळा रस्त्याचे पुल HAS बांधकाम / 
१ कोत ती करण : (७०.०० ५.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे. ग्रामा-८३ किमी १/२०० ते १/७०० ता. हदगांव 
हिमायतनगर तालुक्‍यातील दरेसरमज ते भिडश्याचीवाडी रस्त्याचेपुळ मोऱ्यासह 
२ 4 924.00 (90,00 
बांधकाम करणे. ग्रामा-०८ किमी ०/०० ते 3/oo ता. हिमायतनगर 
हदगांव तालुक्‍यातील माळेगांव राळेवाडी रस्ता पुल ARIAS बांधकाम करणे. 
3 : 440,00 440,00 
ग्रामा-९२ किमी ०/०० ते 9/400 ता. हदगांव 
ढु जोड रस्ता रिठा ते बेबर रस्त्यावर किमी ११/२०० मध्ये लहान पुलाचे बांधकाम a) i 
5 0,00 0,00 
करणे. व किमी २/०० ते 3/00 रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-१० ता. भोकर 
रा. म. मा.२२२ ते ताटकळवाडी रस्त्यावर किमी ०/३०० मध्ये लहान पुलाचे 
4 : 490.00 920,00 
बांधकाम करणे. ग्रामा-१० ता. भोकर 
५ एकुण नांदेड जिल्हा ६९५.०० ४२५.०० 
हिंगोली 
इजिमा ९ रामवाडी ते जटाळवाडी ता.कळमनुरी रस्त्याची पुलमोऱ्यासह 
१ £ ५८.०० ५२.०० 
बांधकाम करणे 
विका एकुण हिंगोली जिल्हा ५८.०० ५२.०० 
यवतमाळ 
पोखरी ते कोढई रस्ता ग्रामा १४९ कि.मी.०/०० ते २/०० रस्ता बांधकाम 
q 400,00 ८०.०० 
ता.पुसद 
: कोरटा- वालतुर भवानी चिखलीते प्रजिमा-६२ पर्यंतचा रस्ता इजिमा-२१ ता. ; : 
क 0,00 0,00 
उमरखेड भाग किमी १४/५०० ते १९/०० मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे. 
चिखली मोरचंडी एकंबा जेवली रस्ता इजिमा-२२० ता. उमरखेड किमी ०/०० 
3 ; 30,00 30,00 
ते ०/५०० मध्ये रस्त्याचे बांधकाम करणे. 
घडोळी सोईट खेडी रस्ता ग्रामा-१२१ किमी ०/०० ते १/५०० मध्ये रस्त्याचे 
8 30,00 30,00 


बांधकाम करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का-६,दि.११/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नाव प्र.मा.किंमत | निधी वितरण 

| १_| २ ३ शिक उ 

५ । मौजे टाकळी बंदी ता.उमरखेड येथे अंतर्गत सिमेंट रस्ता तयार करणे १०.०० १०.०० 

4 एकुण यवतमाळ जिल्हा २००.०० १८०.०० 

अमरावती 
अमरावती जिल्हयातील मणिकपुर ते कुमुदरा रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा- 

१ ८०.०० ६६.०० 
१९२ किमी ०/०० ते २/०० 

| १_| एकुण अमरावती जिल्हा ८०.०० ६६.०० 

पुणे 
पाचघर ते आंबे गव्हाण मांडवी नदीवर नवीन पुलाचे बांधकाम करणे ता. 

१ जुन्नर १५०.०० ७१.०२ 
जि.पुणे 

’ हिवरे ah मिन्हेर वरसुबाई ढंगळवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-४४१ re: 7 
किमी ०/०० ते ४/०० ता. जुन्नर जि.पुणे. | । 

: प्रजिमा-७ ते जांभळी फाटा जळवंडी ते मुदगुनवस्ती ते प्रजिमा-७ ग्रामा-३९ क ae 
किमी ०/०० ते 3/00 चे बांधकाम करणे. ता. जुन्नर जि.पुणे. चि ue 
प्रजिमा-७9 ते फांगुळगव्हाण ते इदेवाडी बुळेवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे. 

8 ६०.०० ५०.०० 
ग्रामा-४० किमी ०/०० ते २/०० ता. जुन्नर जि.पुणे. 
प्रजिमा-७ ते खडकुंबे रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी ०/०० ते १/०० ग्रामा-३८ ; 

षु २५.०० २०.०० 
ता. जुन्नर जि. पुणे. 
प्रजिमा-७ ते उसराण रस्त्याचे बांधकाम करणे किमी ०/०० ते १/०० ग्रामा-३७ 5 

६ २५.०० १५.०० 
जुन्नर जि. पुणे. 
प्रजिमा-१ ते निमगिरी तळेराण मढ रस्ता प्रजिमा-१० किमी ४/८०० मध्ये पुलाचे ह 

(9 4 240,00 ६०.०० 
बांधकाम करणे. ता. जुन्नर जि. पुणे 
आंबेगांव पाचघर रस्त्यावरील मांडवी पुलाच्या जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे. 

j १००,०० ८०.०० 
ग्रामा-१७९ ता. जुन्नर 
प्रजिमा-६ ते दुर्गावाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-४७ किमी ०/०० ते 

९ १००.०० ६०.०० 
३/०० ता. जुन्नर जि. पुणे 
डामसेवाडी भिवाडे खु: रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा-४५ किमी ०/०० ते 

qo ६०.०० ९०.०० 
२/१०० ता. जुन्नर जि. पुणे 
प्रजिमा-१ ते खैरे रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा-५ किमी ०/०० ते १/०० ता. : 

११३ २५.०० २०.०० 
जुन्नर जि. पुणे 

हि एकुण पुणे जिल्हा ९७०.०० ५५६.०२ 

गडचिरोली 

री मौजा थाटरी- चितकन्हार ता. चामोर्शी जि. गडचिरोली या मार्गावरील पोहार eas setae 
नदिवरील पुलाचे बांधकाम करणे. ग्रामा-१४२ किमी ०/६०० रं हर 

२ | चवीदंड ते लक्ष्मीपूर रस्ता खडीकरण ग्रा.मा. ३,४.० किमी ६६.०० ५१.२५ 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/कार्या-६ 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का-६,दि.११/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र बांधकामाचे नाव प्र.मा.किंमत | निधी वितरण 
| 9 | 2 3 ae 
मसेली ते बीजेपर रोड रस्ता खडीकरण 2 किमी व 2 सिडी वर्क बांधकाम 

३ जां ५०.०० ४६.५० 
ग्रा.मा. २१४ 

४ ।मसेलीते बेलारगोंदी रस्ता खडीकरण ग्रा.मा. १२, १.६ किमी २६.०० १९.५० 

५ | बेलारगोंदी ते डाबरी रस्ता खडीकरण, AAT. १०१.३ किमी २३.०० १७.१५ 
कनारटोला रस्त्यचे बांधकाम करणे. ग्रामा-२६ किमी ०/०० ते १/०० ता. 

ग ३२.०० ७.०० 
कुरखेडा 

& एकुण गडचिरोली जिल्हा ५४७.०० ४९१.४० 

अहमदनगर 

् भंडारदरा रतनवाडी रस्त्यावर छोट्या पुलाचे बांधकाम करणे (प्रजिमा -२०) aoe Sie 
कि.मी. ८/१५० ता. अकोले न । 

: भंडारदरा रतनवाडी रस्त्यावर छोट्या पुलाचे बांधकाम करणे (प्रजिमा -२०) aes गा 
कि.मी. १०/८०० ता. अकोले । । 
मवेशी आश्रम शाळेला जोडणारा मुख्य रस्ता बांधकाम करणे, (इजिमा-१६९)ता. 

3 १००.०० ७५.०० 
अकोले 

३ एकुण अहमदनगर जिल्हा २५०.०० १६५.०० 

१४५ एकुण ८२०३.४० ६०००.०० 


RAVINDRA 


D AUTE 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharasht 
2.5.4.20=f05: 
3f2c6e69e25f4108, 
pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 
serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F2 
0D25ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 


tra, 
4691 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8ed4acOedf 


08, 


Date: 2022.02.11 13:57:57 +05'30" 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


